मराठा आरक्षण संदर्भात शासनाने केलेल्या उपाययोजना 
तसेच राबविलेल्या विविध योजना व कार्यक्रम संदर्भात 
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात Media Plan 
राबविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय प्र.क्र. : मआसु- २०२३/प्र.क्र.०३/आरक्षण-५ (१६-क) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : 30 मे, २०२४ 


संदर्भ : १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. मावज-२०२१/प्र.क्र.१२६/का.३४, 
दि. १३.०८.२०२१ 


प्रस्तावना : 


मराठा समाजासाठी शासनाने केलेल्या उपाययोजना तसेच राबविलेले विविध कार्यक्रम 


याबाबतची माहिती राज्यातील जनतेस होण्यासाठी त्याबाबतची रीतसर जाहिरात विविध प्रसिद्धी 


माध्यमांद्वारे जसे की, वृत्तपत्र, वृत्त वाहिन्या, दूरदर्शन केंद्र, आकाडावाणी केंद्र, एफ.एम. वाहिन्यांवरून 


जिंगलचे प्रसारण, कम्युनिटी रेडीओ, सोडल मिडीया, डिजिटल मिडीया, खाजगी होडींग्ज, एस.टी. 


बस व लोकल केबल द्वारे प्रसिद्ध देणे आवश्‍यक आहे. 


२. त्यानुसार याबाबत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने तयार HIS माध्यम आराखडा व 


त्यानुषंगाने विविध जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी Media Plan माहिती व जनसंपर्क 


महासंचालनालयामार्फत राबविण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये मराठा समाजासाठी शासनाने केलेल्या उपाययोजना तसेच 


राबविलेले विविध कार्यक्रम याबाबतची माहिती राज्यातील जनतेस होण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क 


संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणा-या खालीलप्रमाणे माध्यम आराखड्यास (Media Plan) व 


त्याकरीता होणा-या रुपये २५,९८,६०,३००/- इतक्या खर्चास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 


Media Plan अंतर्गत राबवावयाच्या उपक्रमांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे- 


शासन निर्णय क्रमांकः मआसु- २०२३/प्र.क्र.०३/आरक्षण-५ (१६-क) 


माहिती वजनसंपर्क महासंचालनालय 


सामान्य प्रशासन विभाग (मराठा समाजासाठी राबविण्यात येणा-या विविध योजनांच्या प्रसिद्धीबाबतचा 


प्रस्तावित माध्यम आराखडा) 
अ. | स्वरुप तपशील एकूण अंदाजित | कार्यादेश 
क्र. रक्‍कम निर्गमित 
। निर्मिती । प्रिंट प्रिट आणि इतर बाह्य | ३०,००० वृत्तचित्र शाखा 
साहित्य माध्यमांकरीता जाहिरातीचा 
मजकूर 
टिव्हीसी TVC-84 to ६० sec As per | २१,००,००० वृत्तचित्र शाखा 
DAVP rate 
जिगल्स/स्पॉट =| Audio Jingle (84 to ६० | 9,34,000 वृत्तचित्र शाखा 
Sec) Each TVC 
Adaptation, Translation, Formating from one media to 
another 
Total-A 22,64,000 
| मूळ दर व | Details एकूण अंदाजित | कार्यादेश 
प्रक्रिया रक्‍कम निर्गमित 
करणारी शाखा 
किं वृत्तपत्र  । शासनमान्य दर | शासनमान्य यादिवरील सर्व | ८,००,००,००० जाहिरात शाखा 
दैनिक वृत्तपत्रे 
२ । वृत्त 080 (DAVP) | ४५ ते ६० सेकंद जाहिरातींचे | ३,१३,९८,०९४ वृत्तचित्र शाखा 
वाहिन्याद्वा 'यादिवरील व | प्रसारण - प्रत्येक बँडमध्ये 
रे aX नमूद दराच्या मर्यादेत 
जाहिरात समसमान जाहिरात प्रसारण 
प्रसारण 
3 | वक्त CBC (DAVP) | बातमीपत्र (रिपोर्ताज) 4,00,00,000 वृत्तचित्र शाखा 
वाहिन्याद्वा | यादिवरील व 
रे दर 
जाहिरात 
प्रसारण 
४ | gat ।केंद्र सरकार । ४५ ते go सेकंद जाहिरातींचे | ५०,००,००० वृत्तचित्र शाखा 
केंद्र दर प्रसारण - सायं ७.०० 
बातम्यांच्या पूर्वी व मध्यंतरात 
जाहिरात प्रसारण 
५ | आकाठवा | bs सरकार । ४५ ते ६० सेकंद जाहिरातींचे | ३०,००,००० वृत्तचित्र शाखा 
णीकेंद्र | a सकाळी ७.१० आणि 
सायंकाळी ७ वाजता 
बातम्यांच्या मध्यंतरात एक 
वेळा 
६ | राज्यातील | CBC (DAVP) | ४५ ते ६० सेकंद जाहिरातींचे | २५,००,००० वृत्तचित्र शाखा 
१६ एफ । यादिवरीलळ व | राज्यातील १६ एफ एम 
एम दर वाहिन्यांच्या ६० स्टेशनवरून 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मआसु- २०२३/प्र.क्र.०३/आरक्षण-५ (१६-क) 


माहिती वजनसंपर्क महासंचालनालय 
सामान्य प्रशासन विभाग (मराठा समाजासाठी राबविण्यात येणा-या विविध योजनांच्या प्रसिद्धीबाबतचा 
प्रस्तावित माध्यम आराखडा) 
अ. शी स्वरुप तपशील एकूण अंदाजित | कार्यादेश 
क्र रक्‍कम निर्गमित 
वाहिन्यांव प्रत्येक बडमध्ये प्रस्तावित 
रून नमूद दराच्या मर्यादेत 
जिंगलचे समसमान जाहिरात प्रसारण 
प्रसारण (DAVP दर) 
७ | कम्युनिटी | CBC (DAVP) | ६० सेकंद जाहिरात सकाळी | १५,००,००० वृत्तचित्र शाखा 
रेडिओ दर ७ रात्री १ या वेळेत 
वाहिन्या (दिवसातून १० वेळा जाहिरात 
(अंदाजित प्रसारण )प्रत्येक वाहिनीवरून 
४१ ते ४५ दिवसातून १० वेळा प्रसारण 
वाहिन्या 
राज्यभरात 
)DAVP 
दर 
८ | सोशल विहित ई- या माध्यमांच्या संस्थेनी | १,००,००,००० समाज माध्यम 
मिडिया | निविदा प्रक्रिया | निविदेमध्ये नमूद केलेल्या शाखा 
दराने प्रसिद्धी करण्याचे 
प्रस्तावित 
९ । डिजीटल | विहित ई- | या माध्यमांच्या संस्थेनी | १,००,००,००० समाज माध्यम 
मिडीया | निविदा प्रक्रिया | निविदेमध्ये नमूद केलेल्या शाखा 
दराने प्रसिद्धी करण्याचे 
प्रस्तावित 
गि खाजगी । 0७80 (७॥/>) | भाडे तत्वावरील खाजगी | ५०,००,००० प्रदर्शने शाखा 
होर्डींग्ज । दर होरडींग्ज As per Availability 
[ एसटी बस | CBC (DAVP) | As per DAVP -एकाधिकार | ८०,००,००० प्रदर्शने शाखा 
(३ बाजू | दर उपलब्ध असलेल्या 
पॅनल) संस्थेकडून काम करून 
घेण्याचे प्रस्तावित As per 
Availability 
१२ | मुंबई CBC (DAVP) | As per DAVP -एकाधिकार | ७५,००,००० प्रदर्शने शाखा 
शहरातील | दर उपलब्ध असलेल्या 
(Bus संस्थेकडून काम करून 
Queue घेण्याचे प्रस्तावित As per 
Shelter) Availability 
Back Lit 
& Non Lit 
१३ | पश्चिम CBC (DAVP) | डिएव्हीपी दरानुसार एकूण | ७५,००,००० प्रदर्शने शाखा 
रेल्वेच्या । दर स्क्रोन २७८४ /॥७ 06 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मआसु- २०२३/प्र.क्र.०३/आरक्षण-५ (१६-क) 


माहिती वजनसंपर्क महासंचालनालय 
सामान्य प्रशासन विभाग (मराठा समाजासाठी राबविण्यात येणा-या विविध योजनांच्या प्रसिद्धीबाबतचा 
प्रस्तावित माध्यम आराखडा) 
अ. वती स्वरुप तपशील एकूण अंदाजित | कार्यादेश 
क्र. रक्‍कम निर्गमित 
२०आणि Availability 
मध्य 
रेल्वेच्या 
३८ 
ट्रेमधील 
एलसीडी 
द्वारे 
जाहिरात 
१४ । ळोकळ ।विहित  ई- | दि. २३ नोव्हेंबर २०२३ | 3,00,00,000 वृत्तचित्र शाखा 
केबल निविदा रोजीच्या शासन 
प्रक्रियेद्वारे निर्णयामधीळ संस्थांच्या 
CBC (DAVP) | सूचीमधील संस्थांकडून 
दर विहित प्रक्रियेचा अवलंब 
करून संस्थेंची निवड 
करण्यात येईल 
Total-B २५,१३,९८,०९४ 
| शानि. दि. | शासन निर्णय | माहिती व जनसंपर्क | ६१,९७,२०६ 
१३.०८.२० | तरतूदीनुसार । महासंचाळनालयाला येणारा 
२१ नुसार कार्यालयीन उपकरणावरील 
Administr खर्च, सोफ्टवेअर, तात्पुरत्या 
ative मनुष्यबळावरील 
Expense खर्च,संशोधन खर्च , वाहतूक 
s २ % खर्च, इतर किरकोळ खर्च 
Amt. 
TOTAL EXPENDITURE (A+B) 24,22, §0,300 


२. वरीलप्रमाणे माध्यम आराखड्याची अंमळबजावणी करण्याची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग 


(साविस) यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत करावी. तसेच माध्यम आराखड्यामध्ये नमूद 


केलेल्या सर्व माध्यमांद्वारे करावयाच्या जाहिरात प्रसिद्धीची कार्यवाही पूर्ण करण्याबाबतची दक्षता घेण्यात 


यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मआसु- २०२३/प्र.क्र.०३/आरक्षण-५ (१६-क) 


३. उपरोक्त खर्च करताना यासंदर्भातील शासनाचे निर्णय/आदेशा/परिपत्रक/वित्तीय नियमावळीतील 


तरतुदी /प्रचलित ई-निविदा प्रक्रिया / CVC निर्देश/0/७ मार्गदर्शक तत्त्वे/ नियमावली इत्यादींचे पालन 


तसेच विहीत कार्यपद्धतींचा अवलंब करण्याची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभाग (साविस) यांची राहील. 


४. सन 2028-24 या आर्थिक वर्षात पुरवणी मागणीद्वारे सदर Media Plan ची देयके अदा 


करण्यासाठी उपलब्ध होणा-या तरतुदीमधून मुख्य लेखाशिर्ष २०५२००२५,उद्दिष्ट २६-जाहिरात व प्रसिद्धी 


मध्ये सामान्य प्रशासन विभागास प्राप्त होणा-या अनुदानातून वरील प्रयोजनाचा खर्च भागविण्यात येईल. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०५३०१४४८२९८९०७ आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUMANT 
NAMDEORAO BHANGE = eee 


(सुमंत भांगे ) 
सचिव (साविस), महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई. 

५. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


